पंचायत समिती दक्षिण सोलापूर, (जि. 
सोलापूर) येथील प्रशासकीय इमारत 
बांधकामास सुधारीत अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०१८/प्र.क्र.१/बांध-४ 
५वा मजला, 24 मर्झबान पथ, बांधकाम भवन 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई. ४०० ००१ 
तारीख: २१ फेब्रुवारी, २०२२ 


१) ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०१३/प्र.क्र.६४/पंरा-७, दिनांक ३ 
ऑगस्ट, २०१३. 
२) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचे पत्र क्रमांक : 
क्र/जिपसो/बांखा-१/प्रकल्प-४/१६/२०१८, दिनांक 02 जानेवारी, २०१८. 
३) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचे पत्र क्रमांक : 
क्र/जिपसो/बांखा-१/प्रकल्प-४/७८७/२०१९, दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१९. 
४) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचे पत्र क्रमांक : 
क्र/जिपसो/बांखा-१/प्रकल्प-४/३९५/२०२०, दिनांक १६ सप्टेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना - 
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांनी वाचा मधील अनुक्रमांक 
२, ३ व ४ येथील पत्रान्वये, पंचायत समिती, दक्षिण सोलापूर (जि. सोलापूर) नवीन प्रशासकीय 
इमारतीच्या बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. 


०२. ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक 3 ऑगस्ट, २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, पंचायत 
समिती, दक्षिण सोलापूर, (जि. सोलापूर) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
रू.२०१.१७ लक्ष किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांनी पंचायत समिती, दक्षिण 
सोलापूर, (जि. सोलापूर) येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामास सन २०१३ मध्ये प्रशासकीय 
मान्यता मिळालेली असून सन २०१५-१६ मध्ये तांत्रिक मान्यता झाल्याने तसेच दरम्यानच्या 
कालावधीत जागेची अडचण झाल्याने कालावधी वाढ झाल्याचे तसेच मा. वास्तुविशारद यांच्या 
सूचनेनुसार, तिसर्‍या मजल्यावरील हॉलची उंची वाढवल्याने मुळ रकमेत वाढ झाल्याचे नमुद 
केलेले आहे. यास्तव, पंचायत समिती, दक्षिण सोलापूर, (जि. सोलापूर) येथील नवीन प्रशासकीय 
इमारत बांधकामाच्या रू.२२९.९३ लक्ष इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०१८/प्र.क्र.१/बांध-४ 


मान्यता देण्याबाबत विनंती केलेली आहे. सदरचे अंदाजपत्रक अधिक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, 
सोलापूर व कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, सोलापूर यांनी साक्षांकित केलेले आहे. 


०३. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या छाननी अंती, पंचायत समिती, दक्षिण सोलापूर, (जि. सोलापूर) येथील नवीन 
प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या रू.२२९.९३ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

पंचायत समिती, दक्षिण सोलापूर (जि.सोलापूर) नवीन प्रशासकीय इमारत 
बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रूपये २०१.१७ लक्ष रकमेमध्ये रू.२८.७६ लक्ष इतकी वाढ 
करून रू.२२९.९३ लक्ष (रुपये दोन कोटी एकोणतीस लक्ष त्र्याण्णव हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या 
सुधारित अंदाजपत्रकास, या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. पंचायत समिती, दक्षिण सोलापूर (जि.सोलापूर) नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या 
मुळ प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाचा तुलनात्मक गोषवारा 
पुढीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract For Construction of South Solapur P. S. Administrative Building Revise A.A. 


Sr. Description of Item As per A.A. (In | As per Revise | Saving (In Excess (In 
No. Rs.) (In Rs.) Rs.) Rs.) 
1 2 3 4 5 a 6_____| 
1 Total Civil Portion 14683693.00 20321047.00 | 5637354.00 
2 Add 1 % for Computerisation 146837.00 | 0.00 | 146837.00 Fe 
3 Add 11 % for Electrification 1615206.00 1400000.00 215206.00 | 
4 Add 8 % for Water Supply & 1174695.00 शि 1174695.00 ॥ 4 
Sanitation 
5 Add 5 % for Lift Provision 734185.00 | 0.00 | 734185.00 | | 
| 6 | Add 4 % for Contingency 587347.00 | 0.00 587347.00 | 
7 Add 6 % for Price Variation 88 1022.00 | 0.00 88 1022.00 
a Add for Rain Water Harvesting and 293674.00 oe 293674.00 P| 
Fire Fighting 
| 9 | Add for GST | = 0.00 1271686.00 | oe 1271686.00 
Total 20116659.00 22992733.00 4032966.00 6909040.00 
Additional 2876074.00 
(Column 6- Column 5) (14.30 % 
वाढ) 
Says 2,01,17,000/- 2,29,93,000/- 28,76,000/- 
03. उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त 


झाल्यानंतर अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो 
उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळी (805) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. पंचायत समिती, 
दक्षिण सोलापूर (जि.सोलापूर) नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी रू.४४.७७ लक्ष इतका 
निधी पंचायत समिती, दक्षिण सोलापूरला देय राहील. यावरील खर्च "२५१५-इतर ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारती 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०१८/प्र.क्र.१/बांध-४ 


बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


०४. प्रस्तुत कामात पुन:श्च कोणतीही भाववाढ यापुढे देय होणार नाही. सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत लेखे अंतिम करण्यात यावेत. 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, 
उप विभाग-पाच, अनुक्रमांक ९, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ स्तंभ - ५ खाली, प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२११५२३२९६७२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


p R A V | N Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=e86ac5658c4f446f46a5605 2bf04825 7ffe4ea09078de9d5 
56ae5babe8adc8b1, 


pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB712736F6, 
serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF6529E7A4 


JAIN 111.) होती 
(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई /महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC ww 


mo 2८2 


विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे. 

मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

१०) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
११) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

१२) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा सोलापूर. 


S 


~~ ~~ ~~ ~~ 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०१८/प्र.क्र.१/बांध-४ 


१४) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१५) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, पुणे विभाग, पुणे. 

१६)जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, सोलापूर. 

१७)गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर. 

१८)सभापती, पंचायत समिती, दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर. 
) 
) 
) 
) 
) 


१९) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

20) नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

29) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई. 

22) कार्यासन वित्त-१ व योजना-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३)निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


